जिल्हा क्रीडा अधिकारी, गट-अ या पदावरील 
नामनिर्देशित अधिकारी श्री.महादेव कसगावडे यांचा 
परिविक्षाधीन कालावधी संपुष्टात आणण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक:- संकीर्ण १७१८/प्र.क्र.१४५/क्रीयुसे-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- २५ ऑक्टोबर, २०१९ 


वाचा:-१. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग,शासन आदेशा क्र.संक्रीआ-२३०७/प्र.क्र.३३६/०७/क्रीयुसे-२, 
दिनांक १० मार्च,२०१६ 
२. सामान्य प्रशासन विभाग,शासन निर्णय क्रमांक :-परिवी-२७१५/प्र.क्र.२०३/आठ, 
दिनांक २९ फेब्रुवारी, २०१६, 
३. सामान्य प्रशासन विभाग,शासन परिपत्रक क्रमांक :-परिवी-२७१५/प्र.क्र.२०३/आठ, 
दिनांक २५ ऑगस्ट, २०१८, 
४. HAYA, MIST यांचे पत्र क्र.आस्थाप/वेवाढ/२०१४-१५/१००५१/का-१/७९७, 
दिनांक ०३ जून,२०१९. 
शासन आदेठा:- 
उपरोक्त संदर्भाधीन क्रमांक १ च्या शासन निर्णयान्वये श्री.महादेव कसगावडे यांची जिल्हा क्रीडा अधिकारी, 
गट-अ या पदावर दोन वर्षांच्या परिविक्षाधीन कालावधीकरिता नेमणूक करण्यात आली आहे. सदरचा कालावधी पूर्ण 
झाल्याने श्री.महादेव कसगावडे यांचा परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्याची विनंती संदर्भाधीन क्रमांक ४ च्या पत्रान्वये 
करण्यात आली आहे. 
२. शासन सेवेतील अधिकारी/कर्मचारी यांचा परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्यासंदर्भातील संदर्भाधीन क्रमांक 
२ च्या शासन निर्णयातील अटींची पूर्तता, श्री.महादेव कसगावडे,जिल्हा क्रीडा अधिकारी यांच्या प्रकरणी होत असल्याने 
संदर्भाधीन क्रमांक ३ च्या शासन परिपत्रकानुसार प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून श्री.महादेव 
कसगावडे यांचा परिविक्षाधीन कालावधी खाली नमूद केलेल्या दिनांकापासून समाप्त करण्यास शासन मान्यता देत आहे:- 


अ.क्र अधिकाऱ्याचे नाव सेवेत रुजू परिविक्षाधीन कालावधी | शेरा 
होण्याचा दिनांक | समाप्तीचा दिनांक 
fa | श्री.महादेव कसगावडे १६.०३.२०१६ १५.०३.२०१८ Fa 


सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेताक २०१९१०२५१५१७२५२२२१ असा आहे. हा आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, APPASING 
RAMSING RAJPUT 


(आ. रा. राजपूत) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत माहिती तथा आवऱ्यक कार्यवाहीसाठी:- 
१. आयुक्त,क्रीडा व युवक सेवा,महाराष्ट्र राज्य,पुणे 


शासन आदेशा क्रमांकः संकीर्ण १७१८/प्र.क्र.१४५/क्रीयुसे-२ 


२. महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता),महाराष्ट्र-१ व २,मुंबई/नागपूर 

३. सचिव,महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग 

४. जिल्हा कोषागार अधिकारी कार्यालय,पुणे/मुंबई/मुंबई उपनगर 

४. श्री.महादेव कसगावडे,जिल्हा क्रीडा अधिकारी (संचालनालयामार्फत) 
६. निवड नस्ती (क्रीयुसे-२). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


